RNINo . MAHBIL / 2012 / 72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक -५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक साप्रवि -१ / प्रशासन / ३८५ / २०२१.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम १४२ नुसार महाराष्ट्र 
शासन , ग्रामविकास विभाग , सचिवालय , मुंबई यांचेकडील अधिसूचना दिनांक ४ सप्टेंबर १ ९ ६४ च्या नियम ( ५ ) मधील तरतुदींनुसार अहमदनगर 
जिल्हा परिषदेचा सन २०१ ९ -२०२० या वित्तीय वर्षाच्या वार्षिक प्रशासन अहवालास अहमदनगर जिल्हा परिषदेने दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ 
रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक ६५६ अन्वये मंजुरी दिलेली असून महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , सचिवालय , मुंबई 
यांचेकडील अधिसूचना दिनांक ४ सप्टेंबर १ ९ ६४ मधील नियम ( ९ ) ( वार्षिक प्रशासन अहवालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करणे ) अन्वये सदर अधिसूचना 
प्रसिद्ध केली आहे . 


राजेंद्र क्षीरसागर , 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 


जिल्हा परिषद , अहमदनगर , . 


अहमदनगर , १ ९ मे २०२१ . 


खालील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकांस प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


शुक्रवार , मार्च १ ९ , २०२१ / फाल्गुन २८ , शके १ ९ ४२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक नपा / कार्या -२ / ५२ / २०२१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम २० व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० मधील नियम ६ अन्वये 
प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील 
राहुरी नगरपरिषदेच्या दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या नामनिर्देशित ( स्विकृत ) सदस्य पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील 
उमेदवार राहुरी नगरपरिषदेचे नामनिर्देशित ( स्विकृत ) सदस्य म्हणून निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे . 


( १ ) 


वि ( एच ) ५३ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची 


नामनिर्देशित ( स्विकृत ) सदस्यांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


डॉ . मयुर राजेंद्र चुत्तर 


राहुरी नगरपरिषद 


डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 


जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ मार्च २०२१ . 


ORDER 


No. Napa / Desk - 2 / 52 / 2021.- In exercise of the powers vested in me , under Section 20 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and Rule 6 of 
the Maharashtra Municipal Councils and Nagarpanchayats ( Qualification and procedure for appointment 
of nominated Councilors ) Rule , 2010. I , Dr. Rajendra B. Bhosale , Collector , Ahmednagar hereby publish 
the name of the person who has been declared elected as Nominated Councilor of the Municipal 
Council , Rahuri in the Special Meeting conveyed on 15th February 2021 . 


Schedule 


Name of Nominated Councilor 


Name of the Municipal Council 

2 


1 


Dr. Mayur Rajendra Chuttar 


.. 


Rahuri Municipal Council 


Dr. RAJENDRA B. BHOSALE , 


Collector , Ahmednagar . 


Ahmednagar , 17th March 2021 . 


अधिसूचना 


क्रमांक नपा / कार्या -२ / ५१ / २०२१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम २० व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० मधील नियम ६ अन्वये 
प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील 
शिर्डी नगरपरिषदेच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या नामनिर्देशित ( स्विकृत ) सदस्य पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील 
उमेदवार शिर्डी नगरपंचायतीचे नामनिर्देशित ( स्विकृत ) सदस्य म्हणून निवडून आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे . 


अनुसूची 


नामनिर्देशित ( स्विकृत ) सदस्यांचे नाव 


नगरपंचायतीचे नाव 


१ 


२ 


अशोक भाऊसाहेब गायके 


शिर्डी नगरपंचायत 


: 


रविंद्र विलास कोते 


.. 


शिर्डी नगरपंचायत 


डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 


जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ – नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


ORDER 


No. Napa / Desk - 2 / 51 / 2021.- In exercise of the powers vested in me , under Section 20 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and Rule 6 of 
the Maharashtra Municipal Councils and Nagarpanchayats ( Qualification and procedure for appointment 
of nominated Councilors ) Rule , 2010. I , Dr. Rajendra B. Bhosale , Collector , Ahmednagar hereby publish 
the name of the person who has been declared elected as Nominated Councilor of the Nagarpanchayat , 
Shirdi in the Special Meeting conveyed on 24th February 2021 . 


Schedule 


Name of Nominated Councilor 

1 


Name of the Nagarpanchayat 

2 


Ashok Bhausaheb Gayake 


.. 


Shirdi Nagarpanchayat 
Shirdi Nagarpanchayat 


Ravindra Vilas Kote 


.. 


Dr. RAJENDRA B. BHOSALE , 

Collector , Ahmednagar . 


Ahmednagar , 17th March 2021 . 


बुधवार , 

मार्च २४ , २०२१ / चैत्र ३ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक क / कक्ष -५ / जिपपंस / कावि -४८ ९ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा 
महा . ५ ) च्या कलम १२ ( १ ) तसेच कलम ५८ ( १ ) खाली क्रमांक कक्ष -५ / जिपपंसनि / कावि -१४३ ( १ ) / २०१ ९ , दिनांक १३ मे २०१ ९ लगत 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ नाशिक विभाग पुरवणी , दिनांक १७ मे २०१ ९ अन्वये धुळे जिल्हा परिषद व 
त्याअंतर्गत पंचायत समित्या जितक्या निवडणूक विभागांमध्ये / निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येतील , त्या निवडणूक विभागांची / निर्वाचक गणांची 
संख्या व व्याप्ती निश्चित केली आहे आणि त्या निवडणूक विभागांमध्ये / निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग आणि स्त्रियांकरिता ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून 
ठेवण्यात येत आहेत ते निवडणूक विभाग / निर्वाचक गण दर्शविणारा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका ( सिव्हिल ) क्रमांक - ९ ८० / २०१ ९ व इतर याचिकांमध्ये दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने धुळे जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या एकूण ०४ पंचायत समित्यांमध्ये नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाकरीता राखीव असलेल्या जागांवरुन निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक दिनांक ४ मार्च २०२१ पासून रद्द करण्याबाबत निर्देश 
दिले व त्यानुसार सर्व संबंधित निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणातील जागा रिक्त झाल्या असून त्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गामधून भरणे क्रमप्राप्त 
झाले . सदर सर्वसाधारण जागांपैकी कोणत्या जागा सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून भरण्यात येतील याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने क्रमांक रानिआ / 
जिपपंस -२०२१ / प्र.क्र . ०५ / का -७ , दिनांक १७ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या कार्यक्रमानुसार व मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या 
निर्देशानुसार दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी सोडत काढण्यात आली . 


आणि ज्याअर्थी , सदर सोडतीनुसार नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या रिक्त झालेल्या जागा सर्वसाधारण अथवा सर्वसाधारण महिला यापैकी 
कोणत्या प्रवर्गातून भरण्यात येतील हे अधिसूचित करणे आवश्यक झाले असून त्यानुसार मी , संजय यादव , जिल्हाधिकारी , धुळे सदर अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) तसेच ५८ ( १ ) सह राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसूचना क्रमांक रानिआ / जिपपंस -२०११ / प्र.क्र . १२ / का . ७ , सप्टेंबर 
२०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त सुधारित आदेश देत आहे . 


दिनांक २ ९ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ – नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


सुधारणा आदेश 


धुळे जिल्हा परिषद अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश क्रमांक कक्ष -५ / जिपपंसनि / कावि -१४३ ( १ ) / २०१ ९ , दिनांक १३ मे २०१ ९ च्या 


१. परिच्छेद क्रमांक ३ चा २ ( क ) येथील धुळे जिल्हा परिषदेच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे . 


२. परिच्छेद क्रमांक ३ चा ५ येथील धुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०६ ऐवजी १४ अशी 
सुधारण्यात येत आहे . 


३. परिच्छेद क्रमांक ४ खालील धुळे जिल्हा परिषदेच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


तालुक्याचे नाव 


निवडणूक विभाग क्रमांक व नाव 


रकाना क्रमांक ४ मधील राखीव जागांचे 


सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


शिंदखेडा 


१८- बेटावद 


सर्वसाधारण 


शिंदखेडा 


१ ९- नरडाणा 


सर्वसाधारण स्त्री 


शिंदखेडा 


२१- मालपूर 


सर्वसाधारण 


शिंदखेडा 


२४ - खलाणे 


सर्वसाधारण स्त्री 


धुळे 


४२ - लामकानी 


सर्वसाधारण स्त्री 


धुळे 


४४ - कापडणे 


सर्वसाधारण 


धुळे 


४५ - फागणे 


सर्वसाधारण स्त्री 


धुळे 


४६ - नगांव बु . 


सर्वसाधारण 


धुळे 


४८ - कुसुंबा 


सर्वसाधारण 


धुळे 


४ ९ - नेर 


सर्वसाधारण 


धुळे 


५२ - बोरविहीर 


सर्वसाधारण स्त्री 


धुळे 


५३ - मुकटी 


सर्वसाधारण स्त्री 


धुळे 


५४ - शिरूड 


सर्वसाधारण 


धुळे 


५५ - रतनपुरा 


सर्वसाधारण स्त्री 


धुळे 


५६ - बोरकुंड 


सर्वसाधारण स्त्री 


उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणाऱ्या निवडणुकीकरिता लागू राहील . 


संजय यादव , 


जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , २३ मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


शिरपूर पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश क्रमांक कक्ष -५ / जिपपंसनि / कावि -१४३ ( २ ) / २०१ ९ , दिनांक १३ मे २०१ ९ च्या 


१. परिच्छेद क्रमांक ३ चा २ ( क ) येथील शिरपूर पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर 
वगळण्यात येत आहे . 


२. परिच्छेद क्रमांक ३ चा ५ येथील शिरपूर पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०० ऐवजी ०४ अशी 


सुधारण्यात येत आहे . 


३. परिच्छेद क्रमांक ४ खालील शिरपूर पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


तालुक्याचे नाव 


निर्वाचक गण क्रमांक व नाव 


रकाना क्रमांक ४ मधील राखीव जागांचे 


सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


शिरपूर 


१५ अर्थे 

खु . 


सर्वसाधारण स्त्री 


शिरपूर 


१६ - विखरण बु . 


सर्वसाधारण 


शिरपूर 


१८ - तहाडी त.त 


सर्वसाधारण स्त्री 


शिरपूर 


१ ९ - वनावल 


सर्वसाधारण 


शिरपूर 


२०- जातोडा 


सर्वसाधारण स्त्री 


शिरपूर 


२१ - शिंगावे 


सर्वसाधारण 


शिरपूर 


२२ - करवंद 


सर्वसाधारण 


शिरपूर 


२५- अजनाड 


सर्वसाधारण स्त्री 


उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणाऱ्या निवडणुकीकरिता लागू राहील . 


संजय यादव , 


जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , २३ मार्च २०२१ . 


शिंदखेडा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश क्रमांक कक्ष -५ / जिपपंसनि / कावि -१४३ ( ३ ) / २०१ ९ , दिनांक १३ मे २०१ ९ च्या 


१. परिच्छेद क्रमांक ३ चा २ ( क ) येथील शिंदखेडा पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर 
वगळण्यात येत आहे . 


२. परिच्छेद क्रमांक ३ चा ५ येथील शिंदखेडा पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या १४ ऐवजी ०७ अशी 


सुधारण्यात येत आहे . 


३. परिच्छेद क्रमांक ४ खालील शिंदखेडा पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये पुढे दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


तालुक्याचे नाव 


निर्वाचक गण क्रमांक व नाव 


रकाना क्रमांक ४ मधील राखीव जागांचे 


सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


शिंदखेडा 


२ ९ - दाऊळ 


सर्वसाधारण स्त्री 


शिंदखेडा 


३४ - वर्षी 


सर्वसाधारण स्त्री 


शिंदखेडा 


३ ९- हातनूर 


सर्वसाधारण 


शिंदखेडा 


४३ - खर्दै 


बु . 


सर्वसाधारण स्त्री 


शिंदखेडा 


४४- मेथी 


सर्वसाधारण 


उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणाऱ्या निवडणुकीकरिता लागू राहील . 


संजय यादव , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , २३ मार्च २०२१ . 


साक्री पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 


आदेश क्रमांक कक्ष -५ / जिपपंसनि / कावि -१४३ ( ४ ) / २०१ ९ , दिनांक १३ मे २०१ ९ च्या 

१. परिच्छेद क्रमांक ३ चा २ ( क ) येथील साक्री पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे . 


२. परिच्छेद क्रमांक ३ चा ५ येथील साक्री पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०१ ऐवजी ०६ अशी 


सुधारण्यात येत आहे . 


३ . 


परिच्छेद क्रमांक ४ खालील साक्री पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


तालुक्याचे नाव 


निर्वाचक गण क्रमांक व नाव 


रकाना क्रमांक ४ मधील राखीव जागांचे 


सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


साक्री 


५१- दुसाणे 


सर्वसाधारण 


साक्री 


५३ - बळसाणे 


सर्वसाधारण 


साक्री 


५४- घाणेगांव 


सर्वसाधारण 


साक्री 


५५- जैताणे 


सर्वसाधारण स्त्री 


साक्री 


७१- पिंपळनेर 


सर्वसाधारण 


साक्री 


७२- चिकसे 


सर्वसाधारण स्त्री 


साक्री 


७६- धाडणे 


सर्वसाधारण स्त्री 


साक्री 


७७- कासारे 


सर्वसाधारण स्त्री 


साक्री 


८१- म्हसदी प्र.नेर 


सर्वसाधारण स्त्री 


उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणाऱ्या निवडणुकीकरिता लागू राहील . 


संजय यादव , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , २३ मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


७ 


धुळे पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 
आदेश क्रमांक कक्ष -५ / जिपपंसनि / कावि -१४३ ( ५ ) / २०१ ९ , दिनांक १३ मे २०१ ९ च्या 

१. परिच्छेद क्रमांक ३ चा २ ( क ) येथील धुळे पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे . 


२. परिच्छेद क्रमांक ३ चा ५ येथील धुळे पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०६ ऐवजी १० अशी 
सुधारण्यात येत आहे . 


. 


३. परिच्छेद क्रमांक ४ खालील धुळे पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव 

रकाना क्रमांक ४ मधील राखीव जागांचे 

सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


८३ - लामकानी 


सर्वसाधारण 


८८ - न्याहळोद 


सर्वसाधारण 


९ ० -फागणे 


सर्वसाधारण स्त्री 


धुळे 
धुळे 
धुळे 
धुळे 


९७- नेर 


सर्वसाधारण स्त्री 


१०१- सडगाव 


सर्वसाधारण स्त्री 


१०४- बोरविहीर 


सर्वसाधारण स्त्री 


१०५- मुकटी 


सर्वसाधारण 


धुळे 


१०७- शिरुड 


सर्वसाधारण 


उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणाऱ्या निवडणुकीकरिता लागू राहील . 


संजय यादव , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , २३ मार्च २०२१ . 


परिशिष्ट ११ ( ब ) 


( जिल्हा परिषद व पंचायत समिती - सुधारित अंतिम प्रभाग रचना ) 


नंदुरबार जिल्हा 


क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसनि / कावि -३५४ / २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ ) 
च्या कलम १२ ( १ ) तसेच कलम ५८ ( १ ) खाली क्रमांक कक्ष -४ / जिपपंसनि / कावि -४७५ / २०१ ९ , दिनांक १७ मे २०१ ९ अन्वये जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत 
पंचायत समित्या जितक्या निवडणूक विभागांमध्ये / निर्वाचक गणांमध्ये विभागण्यात येतील , त्या निवडणूक विभागाची / निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती 
निश्चित केली आहे आणि त्या निवडणूक विभागांमध्ये / निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि 
स्त्रियांकरिता ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येत आहेत ते निवडणूक 
विभाग / निर्वाचक गण दर्शविणारा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका ( सिव्हिल ) क्रमांक - ९ ८० / २०१ ९ व इतर याचिकांमध्ये दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने नंदुरबार जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या एकूण ३ पंचायत समित्यांमध्ये नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता राखीव असलेल्या जागांवरुन निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक दिनांक ४ मार्च २०२१ पासून रद्द करण्याबाबत निर्देश 
दिले व त्यानुसार सर्व संबधित निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणातील जागा रिक्त झाल्या असून त्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गामधून भरणे क्रमप्राप्त 
झाले . सदर सर्वसाधारण जागांपैकी कोणत्या जागा सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून भरण्यात येतील याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने क्रमांक रानिआ / 
जिपपंस -२०२१ / प्र . क्र . ०५ / का -७ , दिनांक १७ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या कार्यक्रमानुसार दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सोडत 
काढण्यात आली ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , सदर सोडतीनुसार नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या रिक्त झालेल्या जागा सर्वसाधारण अथवा सर्वसाधारण महिला यांपैकी 
कोणत्या प्रवर्गातून भरण्यात येतील हे अधिसूचित करणे आवश्यक झाले असून त्यानुसार मी , डॉ . राजेंद्र भारुड , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार सदर 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) तसेच ५८ ( १ ) सह राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसूचना क्रमांक रानिआ / जिपपंस -२०११ / प्र.क्र . १२ / का .७ , दिनांक 
२ ९ सप्टेंबर २०११ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त सुधारित आदेश देत आहे . 


सुधारणा आदेश 


परिशिष्ट - ११ ( ब ) 


( जिल्हा परिषद - अंतिम प्रभाग रचनेकरिता ) 


नमुना 


नंदुरबार जिल्हा परिषद 


आदेश क्रमांक कक्ष -४ / जिपपंसनि / कावि -४७५ / २०१ ९ , दिनांक १७ मे २०१ ९ च्या 


१. परिच्छेद क्रमांक २ ( क ) व ४ ( क ) येथील नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर 

वगळण्यात येत आहे . 


२. परिच्छेद क्रमांक ५ येथील नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०० ऐवजी ०५ अशी 

सुधारण्यात येत आहे . 


३. परिच्छेद क्रमांक २ ( ड ) व ५ खालील नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


तालुक्याचे नाव 


निवडणूक विभाग क्रमांक व नाव 


रकाना क्रमांक ४ मधील राखीव जागांचे 

सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


अक्कलकुवा 


८ - खापर 


सर्वसाधारण 


अक्कलकुवा 


९ - अक्कलकुवा 


सर्वसाधारण स्त्री 


शहादा 


२४ - म्हसावद 


सर्वसाधारण 


शहादा 


२ ९ - लोणखेडा 


सर्वसाधारण 


शहादा 


३१- पाडळदे 


बु . 


सर्वसाधारण 


शहादा 


३५ - कहाटूळ 


सर्वसाधारण स्त्री 


नंदुरबार 


३८ - कोळदे 


सर्वसाधारण स्त्री 


नंदुरबार 


३ ९ - खोंडामळी 


सर्वसाधारण 


नंदुरबार 


४० - कोपी 


सर्वसाधारण 


नंदुरबार 


४१ - रनाळा 


सर्वसाधारण स्त्री 


नंदुरबार 


४२ - मांडळ 


सर्वसाधारण स्त्री 


परिशिष्ट - १२ ( ब ) 


( पंचायत समिती - अंतिम प्रभाग रचनकरिता ) 


नमुना 


पंचायत समिती , नंदुरबार 


आदेश क्रमांक कक्ष -४ / जिपपंसनि / कावि -४७५ / २०१ ९ , दिनांक १७ मे २०१ ९ च्या 


१. परिच्छेद क्रमांक २ ( क ) व ४ ( क ) येथील नंदुरबार पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर 

वगळण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , 


शके १ ९ ४३ 


९ 


२. परिच्छेद क्रमांक ५ येथील नंदुरबार पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०० ऐवजी ३ अशी 


सुधारण्यात येत आहे . 


३. परिच्छेद क्रमांक २ ( ड ) व ५ खालील नंदुरबार पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


तालुक्याचे नाव 


निर्वाचक गण क्रमांक व नाव 


रकाना क्रमांक ४ मधील राखीव जागांचे 


सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


७३ - गुजरभवाली 


सर्वसाधारण स्त्री 


नंदुरबार 
नंदुरबार 


७४ - पातोंडा 


सर्वसाधारण स्त्री 


नंदुरबार 


७६ - होळ तर्फ हवेली 


सर्वसाधारण स्त्री 


नंदुरबार 


८५ - नांदखें 


सर्वसाधारण 


नंदुरबार 


८७ - गुजरजांभोली 


सर्वसाधारण 


परिशिष्ट - १२ ( ब ) 


( पंचायत समिती - अंतिम प्रभाग रचनेकरिता ) 


नमुना 


पंचायत समिती , अक्कलकुवा 


आदेश क्रमांक कक्ष -४ / जिपपंसनि / कावि -४७५ / २०१ ९ , दिनांक १७ मे २०१ ९ च्या 


१. परिच्छेद क्रमांक २ ( क ) व ४ ( क ) येथील अक्कलकुवा पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर 

वगळण्यात येत आहे . 


२. परिच्छेद क्रमांक ५ येथील अक्कलकुवा पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०० ऐवजी ०१ अशी 

सुधारण्यात येत आहे . 


३. परिच्छेद क्रमांक २ ( ड ) व ५ खालील अक्कलकुवा पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


तालुक्याचे नाव 


निर्वाचक गण क्रमांक व नाव 


रकाना क्रमांक ४ मधील राखीव जागांचे 


सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


अक्कलकुवा 


१६ - कोराई 


सर्वसाधारण स्त्री 


परिशिष्ट - १२ ( ब ) 


( पंचायत समिती - अंतिम प्रभाग रचनेकरिता ) 


नमुना 


पंचायत समिती , शहादा 


आदेश क्रमांक कक्ष -४ / जिपपंसनि / कावि -४७५ / २०१ ९ , दिनांक १७ मे २०१ ९ च्या 


१. परिच्छेद क्रमांक २ ( क ) व ४ ( क ) येथील शहादा पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर 

वगळण्यात येत आहे . 


२. परिच्छेद क्रमांक ५ येथील शहादा पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०१ ऐवजी ०५ अशी 


सुधारण्यात येत आहे . 


३. परिच्छेद क्रमांक २ ( ड ) व ५ खालील शहादा पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये पुढे दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


तालुक्याचे नाव 


निर्वाचक गण क्रमांक व नाव 


रकाना क्रमांक ४ मधील राखीव जागांचे 

सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


शहादा 


४ ९ - सुलतानपूर 


सर्वसाधारण स्त्री 


शहादा 


५१ 


-खेडदिगर 


सर्वसाधारण स्त्री 


शहादा 


५३ - मंदाणे 


सर्वसाधारण स्त्री 


शहादा 


५८ - डोंगरगाव 


सर्वसाधारण 


शहादा 


५ ९ - मोहिदे तह 


सर्वसाधारण स्त्री 


शहादा 


६१ - जावदे त.बो. 


सर्वसाधारण 


शहादा 


६२ - पाडळदे बु . 


सर्वसाधारण 


शहादा 


६६ - शेल्टी 


सर्वसाधारण 


उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणाऱ्या निवडणुकीकरिता लागू राहील . 


डॉ . राजेंद्र भारुड , 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , २४ मार्च २०२१ . 


बुधवार , 

मे १२ , २०२१ / वैशाख २२ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले : महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र 

नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा २००६ . 


आदेश 


क्रमांक पालिका -३ / कावि -१३६ / २०२१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , 
पोट - कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा २००६ अन्वये , जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारांन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४ ) च्या तरतुदींनुसार 
भुसावळ नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


मी , अभिजीत राऊत , जिल्हाधिकारी , जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रकटनाद्वारे खालील उमेदवार नगरपरिषद , 
भुसावळचे उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


नेमाडे प्रमोद पुरुषोत्तम 


भुसावळ 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , २ ९ एप्रिल २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


११ 


शुक्रवार , मे १४ , २०२१ / वैशाख २४ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक नपा / कार्या -२ / वशि -१०० / २०२१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती अध्यक्ष पदाची निवडणूक नियम , १ ९ ८१ व महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती अध्यक्ष पदाची निवडणूक सुधारणा नियम , २०० ९ मधील नियम ७ - क अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा 
वापर करून मी , डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी नगरपरिषदेच्या 
दिनांक २६ एप्रिल २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार राहुरी नगरपरिषदेचे अध्यक्ष म्हणून 
निवडून आल्याचे प्रसिद्ध करीत आहे . 

अनुसूची 
अध्यक्षांचे नाव 

नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


अनिल यशवंत कासार 


राहुरी नगरपरिषद 


डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 


अहमदनगर , १२ मे २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


ORDER 


No. Napa / Desk - 2 / WS - 100 / 2021.- In exercise of the powers vested in me , under The Maharashtra 
Municipal Councils , Nagarpanchayats ( President's Election ) Rule , 1981 and 7 of The Maharashtra 
Municipal Councils and Nagarpanchayats ( President's Election ) ( Amendment ) Rule , 2009. I , Dr. Rajendra 
B. Bhosale , Collector , Ahmednagar hereby publish the name of the person who has been declared 
elected as President of the Municipal Council , Rahuri in Special Meeting conveyed on 26th April 2021 . 

, . 


Schedule 


Name of President 

1 


Name of the Municipal Council 

2 


Anil Yashwant Kasar 


Rahuri Municipal Council 


Dr. RAJENDRA B. BHOSALE , 

Collector , Ahmednagar . 


Ahmednagar , 12th May 2021 . 


अधिसूचना 


क्रमांक नपा / कार्या -४ / १७७ / २०२१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ ( ४ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , जिल्हाधिकारी , अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे 
देवळाली - प्रवरा नगरपरिषदेमध्ये दिनांक १६ मार्च २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार 
देवळाली - प्रवरा नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याचे प्रसिद्ध करीत आहे . 


अनुसूची 


उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


अण्णासाहेब दगडू चोथे 


देवळाली - प्रवरा नगरपरिषद 


डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 


अहमदनगर , ११ मे २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ – नाशिक विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३ - १ ९ , शके १ ९ ४३ 


ORDER 


No. Napa / Desk - 4 / 177 / 2021.- In exercise of the powers vested in me , under Section 51 - A of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965. I , Dr. Rajendra 

, I 
B. Bhosale , Collector , Ahmednagar hereby publish the name of the person who has been declared 
elected as Vice - President of the Municipal Council , Deolali - Pravara in Special Meeting conveyed on 
16th March 2021 . 


Schedule 


Name of Vice - President 


Name of the Municipal Council 

2 


1 


Annasaheb Dagadu Chothe 


.. 


Deolali - Pravara Municipal Council 


Dr. RAJENDRA B. BHOSALE , 

Collector , Ahmednagar . 


Ahmednagar , 11th May 2021 . 


बुधवार , जून २ , २०२१ / ज्येष्ठ १२ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले : महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र 

नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा २००६ 


आदेश 


क्रमांक पालिका -३ / कावि -१६० / २०२१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , 
पोट - कलम ( ४ ) व महाराष्ट्र नगरपरिषद ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम , २००५ व सुधारणा २००६ अन्वये , जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारांन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ , पोट - कलम ( ४ ) च्या तरतुदींनुसार 
यावल नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


मी , अभिजीत राऊत , जिल्हाधिकारी , जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रकटनाद्वारे खालील उमेदवार नगरपरिषद , 
यावलचे उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


अनुसूची 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


श्रीमती देवयानी गिरीष महाजन 


यावल 


अभिजीत राऊत , 


जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , 

२७ 

मे 


२०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 

, 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUI ASH ROAD , HARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 

: 


